AIH धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या 
हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कंत्राट-१२१७/प्र.क्र. ९८/ना.पु.१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : (१) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०८ मे, २०१८ 
(२) शासन शुद्धीपत्रक, समक्रमांक दि.०१ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन शुद्धीपत्रकातील, 


१०.५ (मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. २) 


निविदा मंजूर झाल्यास माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणुन नोंदीत करण्यात येईल या बाबतचे 
शपथपत्र. 
चे ऐवजी, 
संस्था माथाडी मंडळाकडे मालक म्हणून नोंदीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. 


१०.५.(मधील कागदपत्रांच्या सूचीतील मुद्दा क्र. ८) 


(मुद्दा क्र.८) 


ज्या संस्था सन २००८ किंवा त्यापासुन पुढे शासकीय गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे काम 
करत आहेत, अशा संस्थानी पुर्वीच्या कामाच्या ठिकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या 
जिल्ह्यांमध्ये मजूरी रोख दिली जात होती अशा जिल्ह्यांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुर्ण लेव्ही व 
थकीत महागाई निर्देशांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुर्ण लेव्ही माथाडी 
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे विधीग्राह्य प्रमाणपत्र. 


चे ऐवजी, 
ज्या संस्था सन २००८ किंवा त्यापासुन पुढे कोणत्याही गोदामातील अन्नधान्य हाताळणूकीचे 
काम करत आहेत, अशा संस्थानी पुर्वीच्या कामाच्या ठिकाणची मजुरी व त्यावरील लेव्ही, ज्या 
जिल्ह्यांमध्ये मजूरी रोख दिली जात होती अशा जिल्ह्यांच्या बाबतीत मजूरीवरील संपुर्ण लेव्ही व 
थकीत महागाई निर्देशांक वाढ प्राप्त झालेली असल्यास, त्यावरील संपुर्ण लेव्ही माथाडी 
मंडळात भरणा केल्याबाबतचे माथाडी मंडळाचे विधीग्राह्य प्रमाणपत्र. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कंत्राट-१२१७/प्र.क्र. ९८/ना.पु.१६-अ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०२२१३३२०९९८०६ असा आहे. हे 


शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


री arashtra, 
S a t IS h ou=Food and Civil Supply, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=F7773ccec1 0687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f8 


. 2. 
fe68f9b 1 b2cb5b73b75bab952ca0621, 
Shridhar Supe (काकर 


(सतिश श्रीधर सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


सर्व विभागीय आयुक्त, 

संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय 

सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 


) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१२) उप संचाळक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१३) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


११ 


१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१७)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१९) वित्त विभाग ( व्यय १०, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग(कामगार-५), मंत्रालय,मुंबई. 

२१) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


